RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31747 
Reg . No. MCS/166/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक १५ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी २२, २०१६ / फाल्गुन ३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


A 


कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय 
कामगार भवन, ई-ब्लॉक , सी - २० , वांद्रे- कुर्ला संकुल, वांद्रे ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०५१ , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६. 

अधिसूचना 
क्रमांक ग्रा .वि ./किवेअ/ वि . भ/ २०१६-१ / कार्या- १०. - किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचीत उद्योगातील कामगारांकरिता 
विशेष भत्त्याची रक्कम दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते दिनांक ३० जून २०१६ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे : 
अ. क्र . अनुसूचीत उद्योगाचे नाव 

सर्व कालावधी 

शेरा 
परिमंडळांकरिता 
विशेष भत्त्याची 

रक्कम 
( २ ) 

__ ( ४ ) 

( रुपये ) 
१ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते २, ६८८ . ०० प्रती महिना 

किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधि व्यवसायाच्या संबंधित 

आस्थापनेतील कामधंदा . 
२ मोटार दुरुस्ती कार्यशाळा उद्योग 

३, ५६७. २० प्रती महिना 
बेकरी उद्योग 

३, ६३३ .०० प्रती महिना 
कापूस पिंजणे व दाबने उद्योग 

३, ३४४ .२५ प्रती महिना 
कापड रंगविणे, छपाई उद्योग 

३, ६३३. ०० प्रती महिना 
काजू प्रक्रिया उद्योग 

१, ०५६. ०० प्रती महिना 
कागदी, गवती, पुठ्यापासून खोकी तयार करणारा उद्योग 

३, ०५४ . १५ प्रती महिना 
रासायनिक खते बनविणार उद्योग 

३ , ३९३ . ५० प्रती महिना 
कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग 

२, ४६४ . ०० प्रती महिना 


< 


s 


m 


G 


० 


भाग एक - ल - २६- १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, फेब्रुवारी २२ , २०१६/ फाल्गुन ३, शके १९३७ 


(१ ) 


___ ( ३) 


( ४ ) 


रुपये 


३,८९१. ६० 


११ 


३, १२४. ०० 


३,३७४ .५२ 
३, २३९. २५ 
२,५५२.०० 


प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 


२ , ४६४. ०० 


३, ५०३. ५० 


१,९३६.०० 


३ ,११४ .०० 


२ , ४६४ . ०० 


३ , २३९.२५ 
३, ९०४ . २५ 
३, ७०२. ०० 
२ , ४६४. ०० 


२ , ४६४ . ०० 
२, ४६४. ०० 


सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग 
रस्ते तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग 
चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग 
सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा 
दवाखाना उद्योग 
औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग 
दुग्धालय ( डेअरी) उद्योग 
लिखाणाच्या वह्या बनविणारा उद्योग 
खाण्याचा तंबाखू उद्योग 
अभियांत्रिकी उद्योग 
कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ पोट-कलम ( एम ) या 
व्याख्येतील कारखाने . 
शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग 
चित्रपट निर्मिती उद्योग 
काच बल्ब बनविणारा उद्योग 
काच उद्योग 
निवासी हॉटेल व उपाहारगृह उद्योग 
केश कर्तनालय उद्योग 
रुग्णालय उद्योग 
बर्फ व शितपेय बनविणारा उद्योग 
मद्य निर्मिती उद्योग 
धोबीकाम उद्योग 
चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग 
तेल गिरणी उद्योग 
कागद व कागदी पुढे बनविणारा उद्योग 
प्लास्टिक उद्योग 
पेंट व वॉर्निश बनविणारा उद्योग 
पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग 
यंत्रमाग उद्योग 
मुद्रण उद्योग 
सार्वजनिक मोटार वाहतूक उद्योग 
तयार कपडे बनविणे उद्योग 
रबर उद्योग 
भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग 
रबरी फुगे बनविणारा उद्योग 


२ , ४६४. ०० 

३,१९९. ९५ 
२, ७५४. ०० 
३, ४८५. ०० 
२, ४६४ . ०० 
३, ३३१ . ८० 


प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 


३ , ६३३ .०० 


३६ 


३ ,१४५. २५ 
३ , २३९ . २५ 
२, ४६४. ०० 
३, ६३३. ०० 
१, ५६६ .०० 
३, ४८५.०० 
३ ,६३३. ०० 


२,५५२ .०० 


२ , ४६४ . ०० 


३ , ६३३. ०० 


४२ 
४३ 


३, ६३३. ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, फेब्रुवारी २२, २०१६ / फाल्गुन ३, शके १९३७ 


my 


___ ( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


m 


४६ 


४८ 


९ 


४४ पोलादी सामान बनविणारा उद्योग 

२ , ४६४ . ०० 
४५ सिप्झ उद्योग 

३,४५१ . ५० 
दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग 

३, ५६४. ७५ 
सौंदर्य प्रसाधने व साबण बनविणारा उद्योग 

२, ४६४.०० 
दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग 

२,९५३. ८० 
सफाईगार व मेहतर कामधंदा 

३,३४४. २५ 
लाकूड कटाई उद्योग 

३,२३९. २५ 
५१ कातडी कमावणे व चामड्याच्या वस्तू तयार करणे 

१,१८८ .०० 
५२ धातुंची भांडी बनविणारा उद्योग 

२ , ८१६ . ०० 
___ लाकडी फोटो चौकट बनविणारा उद्योग 

२ , ४६४.०० 
५४ लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग 

२ , ४६४. ०० 
५५ घड्याळाचे पट्टे बनविणारा उद्योग 

३, ६३३. ०० 
हातमाग उद्योग 

२, ७०७. २५ 
मातीची भांडी बनविणारा उद्योग 

२ ,८०२. ८० 
वन व वनशास्त्र विषयक रोजगार 

३ , ००८ . ५० 
चांदी उद्योग 

३ , ३९३ . ५० 
तंबाखू (बिडी उद्योग ) 

९६९ .०० 
स्थानिक स्वराज्य संस्था 

( अ ) ग्रामपंचायत २, २०० . ०० 

( ब) ग्रामपंचायत वगळून २, ६६०.०० 
रंग व रसायने बनविणारा उद्योग 

१ ,५६४ . ०० 
विटा व कौले बनविण्याच्या कारखान्यातील कामधंदा 

२, ३०१. ०० 
६४ म्हशी किंवा गाईकिंवा दोन्ही जेथे दूध काढण्यासाठी , स्वच्छ करण्यासाठी, ३,७४० .०० 

चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियांसाठी ठेवण्यात 

येतात अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा ( तबेला) . 
६५ मिठागरातील कामधंदा 

३, २३९. २५ 
६६ शेतकी कामधंदा 

१, १९३ .०५ 


प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 
प्रती महिना 


प्रती महिना 
प्रती महिना 


* काजू प्रक्रिया उद्योग या अनुसूचीत उद्योगाचे दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीकरिता 
विशेष भत्ता रक्कम रुपये ७६८.०० इतकी आहे . 

विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता प्रत्येक अनुसूचीत उद्योगासमोर दर्शविण्यात आली आहे. 


अ . खु . पेंडसे , 
कामगार उप आयुक्त ( ग्रा. वि .) 

व सक्षम प्राधिकारी , 
किमान वेतन अधिनियम, १९४८ , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


